महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५८ /का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ जून, २०२२ 


आदेशा 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखाळीलळ इतर मागास बहुजन 


संचालनालयातील “उप संचालक” या पदावर खालील अधिकारी यांची प्रथमत: दोन वर्षासाठी खालील 


अटी व शतींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अवर सचिवांचे नांव सध्याचा विभाग प्रतिनियुक्तीने ठिकाण 


श्री.नेलेश म.फाळके = | सार्वजनिक आरोग्य विभाग “उप संचालक” इतर मागास बहुजन 
संचालनालय, मुंबई. 


श्री.महादेव गि.जोगदंड | वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | “उप संचालक” इतर मागास बहुजन 
विभाग संचालनालय, पुणे. 


श्री.अजित ज.खंदारे सामान्य प्रशासन विभाग (सध्या | “उप संचालक” इतर मागास बहुजन 
प्रतिनियुक्तीवर सहायक संचालक | संचालनालय, लातूर. 

पुरातत्व वस्तुसंग्रहालय, 
औरंगाबाद) 


२. 


अ उपरोक्त अधिकारी हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते आपल्या 
शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 

बो जर त्यांची सेवा ळलोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार 
शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याळा आव्यक वाटली नाही तर त्यांना मुळ विभागाकडे 
परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे sail कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत येण्याची मुभा राहील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट 


दोन ) मधील तरतुदी विचारात घेऊन, उपरोक्त अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती इतर 


मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व 


सामान्य प्रशासन विभाग यांचेशी आपआपसात सल्लामसलत करुन ठरवाव्यात. 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५८ /का.१४ 


३. उपरोक्त अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी संबंधित विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


छ. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०११५४९१४२५०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


GAJANAN 110211 भणमकाी 
BHIMRAO GURAV उपमा 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
४) अ.मु.स./प्र.स/सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) संचालक, पुरातत्व वस्तुसंग्रहालय, औरंगाबाद. 

६) सह/उप सचिव (आस्थापना), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७ सर्वश्री फाळके, जोगदंड व खंदारे, अवर सचिव (संबंधित विभागामार्फत). 

८) कार्या.१४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


